नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजनेस मुदवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


: शासन निर्णय क्र.एनएएक्स-०७०८/प्र.क्र.-३७२/विशा-१(ब) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : ०७ जानेवारी, २०१०. 


पहा :- १) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स-२०००/सीआर-११२/विशा-१(ब), दि.२९.८.२००५ 
२) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स-२००६/सीआर-३९/विशा-१(ब), दि.१७.४.२००६ 
३) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स-०९०६/सीआर-५०६/विशा-१(ब), दि.२०.१०.२००६ 
४) शासन निर्णय क्र-एनएएक्स-०७०७/सीआर-४१४/विशा-१(ब), दि.४.१०.२००७ 
५) शासन निर्णय क्र.एनएएक्स-०७०८/सीआर-३७२/विशा-१(ब), दि.१.९.२००८ 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१ओ/१९५/आत्मसमर्पण 
योजना/८०/२००९, दिनांक २७ जुलै, २००९. 


राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक २९.८.२००५ च्या निर्णयानुसार जाहीर 
केलेल्या आत्मसमर्पण योजनाला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी संदर्भांकित दिनांक २९.८.२००५ च्या शासन निर्णयाद्वारे सुरु केलेल्या 


आत्मसमर्पण योजनेस दिनांक २८.८.२०१० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. या प्रयोजार्थ होणारा खर्च "२०५५ पोलीस-१०९ (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल, २० इतर खर्च 
२०५५०१६८ (दत्तमत)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन तो मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र. २/१०/व्यय ७, दिनांक 
१.०१.२०१० अन्बये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८96१० a 
om बोऱ्हाडे ) 
अवर सचिव 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 


सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (१० प्रती) 
महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
(FLY) 


orm | ७2५१ (७०५४ -T- fa) L 
D:\Rupali 2010091 1 BVan\G R 


वित्त विभाग, व्यय-७ 
नियोजन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 
महसूल ब वन विभाग 

* सामाजिक न्याय विभाग 
आदिवासी विकास विभाग 
गृहनिर्माण विभाग 
शालेय शिक्षण विभाग 
रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग 
ग्रामविकास ब जलसंधारण विभाग 
समाजकल्याण विभाग 
उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अप्पर पोलीस महासंचालक (नक्षलविरोधी अभियान) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदीया, यवतमाळ, नांदेड 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, भंडारा, गोंदीया, यवतमाळ, नांदेड 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदीया, यवतमाळ, नांदेड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदीया, यवतमाळ, नांदेड, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदीया, यबतमाळ, नांदेड, नागपूर 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने 

agian, अवर सचिव/संगणक समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, विशा-शब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५५४ Ut न4-£ Ww 
D:\Rupali 2010095011 8४६ R 


